महाराष्ट्र शासन 


क्रमांक: बीयुडी-१६१९/प्र.क्र.५१/२८-अ 
सामान्य प्रशासन विभाग, 

मादामकामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, विस्तार भवन, मुंबई -४०० 032 
दिनांक :२१ सप्टेंबर, २०१९ 


विषय :-राज्यातील विविध विमानतळांच्या विकासासाठी महाराष्ट्र विमानतळ 
विकास कंपनीस निधी वितरीत करण्याबाबत. 
वाचा :-१. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक : पूरक-२०१९/प्र.क्र.९३/अर्थ-३, 
दिनांक ९/०७/२०१९. 
२. मुख्य वित्तीय अधिकारी, महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी यांचे पत्र 
क्र. मविविकं/ मिहान/ ७३२, दि.१९/०८/२०१९ 


शासन ज्ञापन :- 


राज्यातील विमानतळांच्या विकासासाठी लेखाशिर्ष (३०५३ ०१६४) खाली महाराष्ट्र 
विमानतळ विकास कंपनीस निधी वितरीत करण्यात येतो.सन २०१९-२० च्या पावसाळी 
अधिवेशनात लेखाशीर्ष ३०५३-०१६४ खाली एकूण रु.२२५.०० कोटी (पुरंदर विमानतळ संयुक्‍त 
कंपनी स्थापन करण्यासाठी रु.१५०.०० कोटी + राज्यातील विमानतळांच्या विकासासाठी 
रु.७५.०० कोटी) एवढी तरतूद पुरवणी मागणी म्हणून उपलब्ध करुन देण्यात आलेली आहे. 


२. यापैकी विमानतळांच्या विकासासाठी मंजूर रु.७५.०० कोटी निधीपैकी ६० टक्के मर्यादेत 
म्हणजेच रु.४५.०० कोटी निधी लेखाशीर्ष ३०५३-०१६४ मधील “बाब क्र.३१- सहायक अनुदाने 
(वेतनेतर) ” खाली महाराष्ट्र विमानतळ विमानतळ विकास कंपनीस उपलब्ध करुन देण्यासाठी 
अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यास याद्वारे शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


योजनेचे नाव- मागणी क्रमांक ए-७, ३०५३ नागरी विमानचालन, 02 विमानतळ, १९० सार्वजनिक क्षेत्रातीलळव 
इतर उपक्रमातील गुंतवणुका, (००) (०२) विमानतळाच्या विकासाकरिता महाराष्ट्र विमानतळ विकास 
कंपनीस सहायक अनुदान (कार्यक्रम) (३०५३ ०१६४) ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर) 


सन २०१८-१९ बी. 
मंजूर तरतूद वित 
आलेली रक्‍कम 


३९,००,००,००० | ४५,००,००,००० 


. 84,00,00,000 


(अक्षरी Taps SUA पंचेचाळीस कोटी फक्त ) 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-१६१९/प्र.क्र.५१/२८-अ 


३. आतावितरीत करण्यात येणाऱ्या रु.४५,००,००,०००/-या रकमेचे वितरण पुढीलप्रमाणे 
करण्यात येत आहे. 


आता वितरीत 
करावयाची रक्‍कम 
(पुरवणी मागणीपैकी) 


रु. ७,००,००,००० 
हे.आर जमिनीचे संपादनासाठी 


उपरोक्‍त Ga" मागणी क्रमांक ए-७, ३०५३ नागरी विमानचालन, ०२ विमानतळ, १९० 
सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणुका, (००) (०२) विमानतळाच्या विकासाकरिता 
महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीस सहायक अनुदान (कार्यक्रम) (३०५३ ०१६४) ३१ सहायक 
अनुदाने (वेतनेतर)" या लेखाशिर्षाखाळी सन २०१९-२० करिता मंजूर तरतुदीतून भागविण्यात 
यावा. याबाबत उपसंचाळक, विमानचालन संचालनालय, मुंबई यांना आहरण व संवितरण 
अधिकारी तसेच संचालक, विमानचाळलन संचालनालय, मुंबई यांना नियंत्रक अधिकारी घोषित 
करण्यात येत आहे. 

५. वितरीत करण्यात येत असलेला सदरहू निधी सशर्त असून ज्या विकासकामांसाठी 
वितरीत करण्यात आला आहे, त्याच कामांसाठी तो विहीत मुदतीत खर्ची पडेल याची खबरदारी 
महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीने घ्यावी. तसेच, वितरीत निधी PLA अथवा बँक खात्यातजमा 
न करता विहीत प्रयोजनातूनच खर्च होण्याची खातरजमा कंपनीने करावी व खर्च करण्यात 
आलेल्या निधीबाबत वेळोवेळी आढावा घेऊन विहीत कालावधीत खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र 
शासनास सादर करावे. 

६. हे शासन ज्ञापन वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.२९५/२०१९/व्यय-४, 
दि.६.०९.२०१९ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 

9. सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या Www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक क्र. २०१९०९२३१५०१५०६१०७ असा आहे. हे 
आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहेत. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 
Digitally signed by MB TASHILDAR 
Date: 2019.09.23 17:16:54 +05'30' 
(मो.बा.ताशिलदार) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. संचालक/उपसंचाळक, विमानचालन संचालनालय, जुहू विमानतळ, मुंबई. 
२. उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी मर्या. , मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-१६१९/प्र.क्र.५१/२८-अ 


. महालेखापाल, ( लेखा परिक्षा)/ (लेखा अनुज्ञेयता ),महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
. अधिदानव लेखा अधिकारी, मुंबई. 

. निवासी लेखा परीक्षक, मुंबई. 

. कक्ष अधिकारी, कार्या-२५, सामान्य प्रशासन विभाग, HATHA, मुंबई. 


७. निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


